पोलीस विभागाच्या विविध आस्थापनांवरील 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-१ ९१३/प्र.क्र.७२६/ 'पोल-५अ 
मंत्रालय, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ०३२, 
तारीख: १९ ऑक्टोबर, 2093 


वाचा :- 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य.,मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-ब/मुदतवाढ/पोल- 
५आअ/१/२०१३, दिनांक २३ ऑगस्ट, 2093. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-१९१३/ प्र.क्र.१६८/पोल-५अ, दिनांक ३ एप्रिल, २०१३ 
३) शासन निर्णय क्रमांकः पोलळीस-१९१३ / प्र.क्र.५३१/पोल-५अ, दिनांक २९ जुलै, २०१३ 
४) शासन निर्णय क्रमांकः पदनि -२०१३/प्र.क्र.९८/१३/वित्तिय सुधारणा-१, 
दिनांक ८ ऑक्टोबर, २०१३ 


शासन निर्णय:- 
पोलीस विभागाच्या, खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या ११ आस्थापनांवरील एकूण १०२२ अस्थायी 


पदांना, काही अटींच्या अधीन राहून, या सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-१ ते ११ मधील रकाना क्रमांक- 


६ मध्ये नमूद केलेल्या शासन निर्णयान्वये दिनांक १ एप्रिळ,२०१३ ते ३० सप्टेंबर,२०१३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आलेली होती. 


अ.क्र पोलीस घटकाचे नाव अस्थायी पदे 
ae संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमी, नाशिक ०९ 
२. । प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, खंडाळा, जि.पुणे २४ 
३. | प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, जालना १८ 
४. | प्राचार्य पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, अकोला २१ 
५. | प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, नागपूर १७ 
६. | प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, नानवीज, दौंड ४७ 
७. । प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, मरोळ, मुंबई ३० 
८. | Wad, अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केद्र, नागपूर १८५ 
९. ।महिला पोलीस प्रशिक्षण केद्र, केगाव, सोलापूर ५८ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-१९१३/प्र.क्र.७२६/पोळ-५अ 


अ.क्र पोलीस घटकाचे नाव अस्थायी पदे 

१०. | पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, बाभळगाव, लातूर १६४ 

११. _।| आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग ४४९ 
एकूण १०२२ 


२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये वरील 


तक्त्यात नमूद केलेल्या एकूण १०२२ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


त्यानुसार उपरोक्त १०२२ अस्थायी पदांना दिनंक १ ऑक्टोबर, २०१३ ते २८ फेब्रुवारी, २०१४ या 


कालावधीसाठी, खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
अटी :- 
१) उपरोक्त पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ज्या कारणांसाठी पदे 


मंजूर केळी आहेत त्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 


२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-असंक-१००४/प्र.क्र.१२(भाग-२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, 


दिनांक ४ ऑक्टोबर, २००४ नुसार कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित आकृतिबंध उच्चस्तरीय 


समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. 


३) विहित मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अस्थायी पदांना त्या पुढील 


कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्त्याचा 


प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित आस्थापनांची राहील. 


४)सदर कालावधीमध्ये मंजूर पदांच्या आढाव्यास तसेच सुधारीत आढाव्यास उच्चस्तरीय सचिव 


समितीची मान्यता घेण्याकरिता पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी योग्य तो प्रस्ताव 


शासनास सादर करावा. 


३. यावरील खर्च विवरणपत्र १ ते ११ मध्ये नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१३-१४ या 


वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्रमांक-पदनि-२०१३/प्र.क्र.९८/१३/वित्तीय सुधारणा-१, 


दिनांक ८ ऑक्टोबर, २०१२ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 


प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-१९१३/प्र.क्र.७२६/पोळ-५अ 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३१०१९१४५४४३४९२९ असा आहे. हा BST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sh " | Digitally signed by Shaila Ravindra 
Mithbavkar 
al a DN: CN = Shaila Ravindra 
a Mithbavkar, C = IN, S = 
Ravindra MAHARASHTRA, O = 
GOVERNMENT OF 


Mith bavkar MAHARASHTRA, OU = HOME 


Date: 2013.10.19 15:27:50 +05'30" 


शैला मिठबावकर 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
) पोलीस महासंचालक,अँटी करण्ठान ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
) अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४) अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हा अन्वेषण विभाग (गुन्हे), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) आयुक्‍्त,राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 
) प्राचार्य,पोळीस प्रशिक्षण विद्यालय खंडाळा, जि.पुणे/ जालना/ अकोला/ नागपूर/ नानवीज दौंड/ मरोळ 
मुंबई/ सोलापूर/ बाभळगाव, जि.लातूर. 
८) प्राचार्य,अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर. 
९) सर्व पोलीस आयुक्त. 
सर्व पोलीस अधीक्षक. 
सर्व समादेशक, राज्य राखीव UA बल. 
महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, नागपूर. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
सर्व जिल्हा कोषगार अधिकारी. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१७) वित्त विभाग (व्यय-७ / वित्तिय सुधारणा-१. 
१८) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक-पोलीस-१९१३/प्र.क्र.9२६/पोल-५अ,दिनांक १८ ऑक्टोबर 2093 सोबतचे 


विवरणपत्र १ : संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अर्केडमी.नाशिक 
अ.क. विषय मुदतवाढीसाठी आव्यक  । पदे निर्माण केल्याचा शासन | यापुर्वी अस्थायी पदांना 
असणारी पदे निर्णय क्रमांक व दिनांक शेवटची मुदतवाढ 
पदनाम पदसंख्या मिळाल्याचा शासन निर्णय 
क्रमांक व दिनांक 
१ २ 3 8 4 द 
१ | पोलीस दलाची पोलीस अधीक्षक १ क्र. पीएनएम/०३९७/सीआर | म.श्ा.गृहविभाग शा.नि. 
पुनर्रचना पोळीस ४७४/पोल-५ब, क्र.टीईएक्स ०३१०/ 
दल मजबूत व दि.१५/०७/२००० सीआर २२०/पोल ५अ, 
कार्यक्षम दि. ११/०१/२०१२ 
करणेबाबत 
2 । महाराष्ट्र पोळीस | कनिष्ठ श्रेणी लिपीक १ क्र.आरसीटी/०३९२/सीआर | म.शा.गृहविभाग शा.नि. 
spear | पोलीस शिपाई २ ६५२/पोल ५अ, क्र.टीईएक्स ०३१०/ 
येथे आय.पी.मेस | मेस मॅनेजर १ दि. ०२/०७/१९९३ सीआर २२०/पोल ५अ, 
करीता पदे निर्माण । मेस सर्व्हट २ दि. ११/०१/२०१२ 
करणेबाबत सहा. स्वयंपाकी १ 
प्रमुख स्वयंपाकी १ 
९ 


“२०५५ पोलीस, 003 शिक्षण व प्रशिक्षण, (00)(09) पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये (२०५५००२३)” 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक-पोलीस-१९१३/प्र.क्र.9२६/पोल-५अ,दिनांक १८ ऑक्टोबर 2093 सोबतचे 


विवरणपत्र २ : प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, खंडाळा जि.पुणे 
पद पदे निर्माण केल्याचा यापुर्वी अस्थायी पदांना 
अ.क्र. विषय पदनाम संख्या शासन निर्णय गृह मुदतवाढ मिळाल्याचा 
विभाग, क्रमांक व शासन निर्णय क्रमांक व 
दिनाक दिनांक 
१ २ 3 8 4 & 
q सहाय्यक स्वयंपाकी १ 
२ भोजनालय सेवक १ 
३ पोलीस निरीक्षक (Frere) १ 
४ राखीव पोलीस उपनिरीक्षक २ आरसीटी- 
4 Waa सहायक फौजदार २ ०३९२/सीआर- 
& कनिष्ठ श्रेणी लिपिक १ ११२/पोल-५अ, 
७ | अस्थाई पोलीस शिपाई q दि.२०/६/१९९२ टीईएक्स-०३०९/सीआर- 
डच wat प्रमुख स्वयंपाकी q ९३१/ पोल-५अ, दि. 
aes सहाय्यक स्वयंपाकी १ Sere एयर 
देण्याबाबत 
१० माळी १ 
११ पोलीस शिपाई १ 
१२ राखीव पोलीस उपनिरीक्षक ३ 
१३ कार्यालय अधिक्षक १ टिईएक्स- 
१४ wea पोलीस हवालदार १ ०३९६/सीआर-१३/ 
(निदेशक) पोल-५अ, 
१5 WATS WAR हवालदार q दि.१६/०४/१९९७ 
१६ वरिष्ठ श्रेणी लिपिक २ 
१७ शिपाई (चपराझी) १ 
१८ कनिष्ठ श्रेणी लिपिक १ 
१९ आयुधिक शिपाई १ टिईएक्स- 
०५७६/२२४२/३९ 
दि.२/०६/१९९७ 
एकूण पदे २४ 


“२०५५ पोलीस, ००३ शिक्षण व प्रशिक्षण, (००)(०१) पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये (20440023)” 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक-पोलीस-१९१३/प्र.क्र.७२६/पोल-५अ,दिनांक १८ ऑक्टोबर 2093 सोबतचे 


विवरणपत्र 3 : प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, जालना 


पद पदे निर्माण केल्याचा । यापुर्वी अस्थायी 
अ.क्र. | विषय पदनाम संख्या शासन निर्णय गृह पदाना मुदतवाढ 
विभाग, क्रमांक व । मिळाल्याचा शासन 
दिनांक निर्णय क्रमांक व 
दिनांक 
q २ 3 8 4 & 
q राखीव पोलीस उपनिरीक्षक (सःडास्त्र) २ 
२ सहाय्यक पोलीस निरीक्षक (सःडास्त्र)ो १ 
३ पोलीस शिपाई १ म.शा.गृह 
४ वैद्यकीय अधिकारी १ वि.शा.नि.क्र. 
५ | अस्थायी | परिचारीका q टिईएक्स/०३०३/सी 
६ । पदांना मिश्रक q आर-७८६/पोल-५अ, 
७ | मुदतवाढ | कक्ष सेवक (वार्डबॉय) १ दि.२३/०५/१९९४ 
८ | देण्याबाबत | व्रणोपचारक Say) व शा.नि.क्र.टीईएक्स- 
९ पोलीस निरीक्षक १ ०३०९/सीआर-९५०/ 
१० राखीव पोलीस उपनिरीक्षक ४ म.शा.गृह पोल-५अ, 
११ कार्यालय अधिक्षक १ वि.शा.नि.क्र. दि. ०७/०५/२०१२ 
१२ PII TART हवालदार (ल.वि.) १ टिईएक्स/०३९६/सी 
१३ पोळीस शिपाई चाळक १ आर-१३/पोल-५अ, 
१४ शिपाई (चपराशी) १ दि.२६/०४/१९९७ 
एकूण पदे १८ 


“२०५५ पोलीस, ००३ शिक्षण व प्रशिक्षण, (००)(०१) पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये (२०५५००२३)” 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक-पोलीस-१९१३/प्र.क्र.9७२६/पोल-५अ,दिनांक १८ ऑक्टोबर 2093 सोबतचे 


विवरणपत्र ४ : प्राचार्य पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय,अकोला 


पद पदे निर्माण केल्याचा । यापुर्वी अस्थायी पदाना 
अ.क्र. | विषय पदनाम संख्या | शासन निर्णय गृह विभाग, | मुदतवाढ मिळाल्याचा 
क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्रमांक 
व दिनांक 
१ २ ३ ४ 4 ६ 
१ पोलीस निरीक्षक २ 
२ राखीव पोलीस उपनिरीक्षक २ 
३ पोलीस हवालदार (MATA) १ 
४ पोलीस शिपाई १ | शा.नि.गृ.वि.क्र.टीईएक्स- 
५ वरिष्ठ श्रेणी लिपिक १ | ०३९३/ सीआर-५८६/ 
६ अस्थाई कनिष्ठ श्रेणी लिपिक १ पोल-५अ, दि टीईएक्स-०३०९/ 
9 पदांना पोलीस शिपाई (सठास्त्र) १ २६.०५.१९९४ सीआर-९३२/ पोल- 
मुदतवाढ ५अ, दि. ०७.०५.२०१२ 
८ | देण्याबाबत | पोलीस निरीक्षक २ 
९ राखीव पोलीस उपनिरीक्षक ४ | शा.नि.गृ.वि.क्र.टीईएक्स- 
१० कार्यालय अधिक्षक q । ०३९६/सीआर-१३/पोल- 
११ वरिष्ठ श्रेणी लिपिक १ | ५अ, दि. ३१.०१.१९९७ 
१२ वरिष्ठ श्रेणी लिपिक २ 
१३ पोलीस शिपाई चालक १ 
१४ शिपाई (चपराशी) १ 
एकूण पदे २१ 
“२०५५ पोलीस, 003 शिक्षण व प्रशिक्षण, (००)(०१) पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये (20440023)” 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक-पोलीस-१९१३/प्र.क्र.७२६/पोल-५अ,दिनांक १८ ऑक्टोबर 2093 सोबतचे 


विवरणपत्र ५ : प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय,नागपूर 


पद | पदेनिर्माणकेल्याचा | यापुर्वी अस्थायी पदांना 
अ.क्र. विषय पदनाम संख्या | शासन निर्णय क्रमांक व | मुदतवाढ मिळाल्याचा 
दिनांक शासन निर्णय क्रमांक 
व दिनांक 
१ २ 3 8 & 
q राखीव पोलीस निरीक्षक १ | शा.नि.गृ.वि.क्र.टीईएक्स 
२ सहायक पोलीस उपनिरीक्षक १ । -०३९२/सीआर-७८६/ 
(सठास्त्र) पोल-५अ, 
३ पोलीस शिपाई १ | दि. २३.०५.१९९३ 
8 चालक पोळीस शिपाई १ टीईएक्स-०३०९/ 
५ | अस्थाई पदांना पोलीस निरीक्षक १ सीआर-९३४/पोल- 
६ । मुदतवाढ देण्याबाबत | राखीव पोलीस उपनिरीक्षक ३ | ana fim. drat | ५अ, दि.०७.०५.२०१२ 
9 कार्यालय अधिक्षक १ । -०३९३/सीआर-१३/ 
हरि स.पो.हवा. निदेशक ३ | पोल-५अ, 
९ स.पो.हवा.(ला.पी.) १ । दि. २६.०४.१९९७ 
१० वरिष्ठ श्रेणी लिपिक १ 
११ कनिष्ठ श्रेणी लिपिक १ 
१२ चालक पोलीस शिपाई १ 
१३ शिपाई (चपराशी) १ 
एकूण १७ 


“२०५५ पोलीस, ००३ शिक्षण व प्रशिक्षण, (००)(०१) पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये (20440023)” 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक-पोलीस-१९१३/प्र.क्र.७२६/पोल-५अ,दिनांक १८ ऑक्टोबर 2093 सोबतचे 


विवरणपत्र ६ : प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय.नानवीज दौंड 
पदे निर्माण केल्याचा । यापुर्वी अस्थायी पदांना 
क्र. विषय पदनाम पदसंख्या शासन निर्णय गृह मुदतवाढ मिळाल्याचा 
विभाग, शासन निर्णय क्रमांक व 
क्रमांक व दिनांक दिनांक 
१ २ ३ ४ 4 ६ 
q पोलीस निरीक्षक १ 
2 Pare पोलीस हवालदार ३ 
३ सडास्त्र पोलीस शिपाई ३ 
४ चालक पोलीस शिपाई १ 
५ वरिष्ठ श्रेणी लिपिक q टिईएक्स- 
द कनिष्ठ श्रेणी लिपिक ३ ०३९०/सीआर-४२४/ 
७ प्रमुख स्वयंपाकी ३ पोल-५अ, दि.२०.६.९२ 
सहाय्यक स्वयंपाकी २ 
भोजन सेवक ६ 
१० | अस्थाई | सहायक पोलीस निरीक्षक १ क्र.पीएए-०३९१/सीआर- 
पदांना २७२/पोल-५अ गृ.वि.शा.नि.टिईएक्स- 
secs दि.४.११.९२ अन्वये ०३०९/सीआर-९३३/ 
देण्याबाबत पोलीस उपनिरीक्षक (नि) | पोल-५अ, दि.०७.०५.१२ 
अ.क्र.९ या पदाचे 
सहायक पोलीस 
निरीक्षक मध्ये रुपांतर 
११ कार्यालय अधिक्षक १ गृह विभाग, शासन 
१२ पोलीस निरीक्षक 2 निर्णय क्र. टिईएक्स- 
१३ राखीव पोळीस उपनिरीक्षक ०३९३/सीआर-७८६/ 
पोल-५अ, 
दि.२२.५.१९९४. 
१४ निशस्त्र पोलीस हवालदार २ 
१५ सडास्त्र पोलीस हवालदार (गाड) q 
१६ wane Use शिपाई (गाड) ३ 
१७ सशस्त्र पोलीस शिपाई २ क्र. टिईएक्स-०३९३/ 
(बिग्युलर) सीआर-६९६/पोल-५अ, 
१८ wanes Wess शिपाई (रायडर) q दि.०४.०४.१९९६ अन्वये 
१९ पोलीस शिपाई (GAR) २ कार्योत्तर मंजुरी व पदाचे 
पुनर्जिवन 
२० पोलीस निरीक्षक २ 
२१ राखीव पोलीस उपनिरीक्षक ४ शा.नि.क्र. टिईएक्स- 
२२ पोलीस हवालदार १ ०३९६/सीआर- 
२३ कनिष्ठ श्रेणी लिपिक १ १३/पोल-५अ, दि. 
२४ शिपाई (चपराशी) १ २६.०४.१९९७ 
एकूण ४७ 


“२०५५ पोलीस, 003 शिक्षण व प्रशिक्षण, (००)(०१) पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये (20440023)” 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक-पोलीस-१९१३/प्र.क्र.७२६/पोल-५अ,दिनांक १८ ऑक्टोबर 2093 सोबतचे 


विवरणपत्र ७ : प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय,मरोळ,मुंबई 
अ. प्रस्तावित पदे व पदनाम | मंजूर संख्या । प्रथम पदे निर्माण केलेल्या शेवटची मुदतवाढ 
क्र. विषय आदेशाचा मिळालेल्या आदेशाचा 
क्रमांक व दिनांक क्रमांक व दिनांक 
१ २ 3 8 4 & 
q सहायक पोलीस ११ गृह विभाग, 
उपनिरीक्षक क्र.एमआयएस/०३८१/ 
२७०७६/पोल-३, 
दि.१४.५.१९८२ 
(पोलीस महासंचालक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचेकडील क्र.रोमन-२५/ गृह विभाग शा.नि. क्र. 
अस्थाई ६८२४/ आरईओजीएचसी, टीईएक्स-०३१०/ 
पदांना दि.१६.६.८२ सीआर-२६/पोल-५अ, 
२ | मुदतवाढ । राखीव पोलीस निरीक्षक ०२ दि.०७.०५.२०१२. 
३ | देण्याबाबत | सहायक पोलीस ०१ 
हवालदार गृह विभाग, 
४ वरिष्ठ श्रेणी लिपीक ०२ शा.नि.क्र.टीईएक्स/०३९६/ 
4 कनिष्ठ श्रेणी लिपीक ०२ सीआर-१३/पोल-५, 
& सठास्त्र पोलीस शिपाई ०१ दि.२६.४.१९९७ 
७ चालक पोलीस शिपाई ०३ 
८ कार्यालयीन शिपाई ०१ 
९ राखीव पोलीस ०३ 
उपनिरीक्षक 
१० राखीव पोळीस ०३ गृह विभाग, शा.नि.कंपीएए/ 
उपनिरीक्षक ०३९१/सीआर-२७२/पोल- 
Got, दि.४.११.८१ 
(पोळीस महासंचालक 
म.राज्य, मुंबई यांचेकडील 
क्र.पोमसं/४/ ११/७/२०००, 
दि.४.७.२००० 
११ कार्यालय अधीक्षक १ शा. नि., गृह विभाग, क्रमांक- | शासन निर्णय, गृह 
टीईएक्स- विभाग, क्रमांक- 
०३९६/प्र.क्र.१३/पोल- पोळीस-१९१३ / 
५अ,दि.२६.०४.१९९७. प्र.क्र.५३१/पोल-५अ, 
दि.२९.७.२०१३ 
एकूण ३० 


“२०५५ पोलीस, 003 शिक्षण व प्रशिक्षण, (००)(०१) पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये (20440023)” 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक-पोलीस-१९१३/प्र.क्र.9२६/पोल-५अ,दिनांक १८ ऑक्टोबर 2093 सोबतचे 


विवरणपत्र ८ : प्राचार्य, अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर 


अ. विषय पदनाम पद पदे निर्माण केलेल्या शेवटची मुदतवाढ 
क्र. संख्या आदेशाचा मिळालेल्या आदेशाचा 
क्रमांक व दिनांक क्रमांक व दिनांक 
१ २ ३ 8 4 द 
१ पोलीस उप अधिक्षक १ | शा.नि., गृह विभाग क्रमांक 
२ पोलीस निरीक्षक ळा आरसीटी -०३९२/ 
३ पोलीस उप निरीक्षक ६ सीआर-७/ पोल-५अ, 
४ पोलीस हवालदार (MATA) ३ दि.२२.६.१९९२ 
षु प्राचार्य १ 
६ पोलीस उप निरीक्षक (ara) २ 
७ सहाय्यक पोलीस उप निरीक्षक & 
८ पोलीस हवालदार (AIA) २५ 
९ पोलीस शिपाई (ara) ९० 
१० बिनतारी पोलीस उप निरीक्षक १ 
११ भांडारपाल १ 
१२ लघुलेखक (उच्चश्रेणी) q 
93 अस्थाई प्रमुख लिपीक १ 
क काचा वरिष्ठ श्रेणी लिपीक २ 
a मुदतवाढ आज aon जिकक > शा.नि., गृह विभाग क्रमांक | शा.नि.क्र.टीईएक्स- 
व्र देण्याबाबत जाता 5 टीईएक्स-०३९५/ सीआर- | ३१०/सीआर-१२१/ 
ति क्क a8 ८५/पोल-५अ, पोल-५अ, 
a7 —— र दि.१६.८.१९९५ दि.७.५.२०१२. 
१९ चपराशी १ 
२० सुतार १ 
२१ प्रमुख स्वयंपाकी/आचारी २ 
२२ सहाय्यक स्वयंपाकी/आचारी ३ 
२३ मेस नोकर षु 
२४ न्हावी २ 
२५ मोची १ 
२६ शिपी १ 
२७ स्वच्छक ४ 
२८ धोबी २ 
२९ वाहन चालक ८ 
३० वैद्यकिय अधिकारी (वर्ग-२) १ 
३१ नर्स (परिचारिका) २ 
३२ कम्पांऊडर (मिश्रक) १ 
एकूण | १८५ 
“२०५५ पोलीस, १०९ जिल्हा पोलीस, (००)(०१) जिल्हा पोलीस बल ” 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक-पोलळीस-१९१३/प्र.क्र.७२६/पोल-५अ,दिनांक १८ ऑक्टोबर 2093 सोबतचे 


विवरणपत्र ९ : महिला पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, केगाव, सोलापूर 
अ.क्र. विषय मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक असणारी पदे पदे निर्माण यापूर्वी अस्थाई 
पदनाम पदसंख्या | केल्याचा शासन पदांना शहोवटची 
निर्णय क्रमांक व मुदतवाढ 
दिनांक मिळाल्याचा शासन 
निर्णय क्रमांक व 
दिनांक 
q २ 3 1 दु & 
१ अ) राजपत्रित अधिकारी 
q प्राचार्य (पोलीस अधिक्षक) १ 
२ | अस्थाई उप प्राचार्य (पोळीस उपअधिक्षक) १ 
३ | पदांना पोलीस निरीक्षक 8 
४ | मुदतवाढ =| वेद्यकोय अधिकारी १ 
एकूण ७ 
ब) अराजपत्रित अधिकारी 
१ राखीव पोलीस उप निरीक्षक १० 
२ सहा.पोलीस उप निरीक्षक 4 
3 पोलीस हवालदार (कवायतनिदेशक) ७ 
४ पोलीस शिपाई ८ 
yg | अस्थाई प्रमुख लिपिक q 
६ | पदांना लघुलेखक q 
6 | मुदतवाढ । विरष्ठ IO Paw द क्र.टिईएक्स- शा.नि.क्र.टीईएक्स- 
aires an क री ०३९३/ सीआर- | ३११०/सीआर-१२०/ 
परिचारीका १ | ९७/पोल-ठअ, | पोल-तअ, 
5 (ance : दि.५.९.१९९४ दि.७.५.२०१२ 
एकूण | ३८ 
क) अराजपत्रित अधिकारी, वर्ग-४ कर्मचारी 
१ कार्यालयीन शिपाई ०१ 
२ मुख्य आचारी ०१ 
३ सहा. आचारी ०२ 
४ भोजनालय सेवक ०२ 
yg | अस्थाई पदांना | शिपी 09 
g | मुदतवाढ मोची ०१ 
७ धोबी ०१ 
माळी ०१ 
कक्षसेवक ०१ 
१० सफाईंगार ०१ 
११ वण्रोपचारक ०१ 
एकुण १३ 
एकूणपदेअ-ब-क-:ड ५८ 


“२०५५ पोलीस, १०९ जिल्हा पोलीस, (००)(०१) जिल्हा पोलीस बल (२०५५०१५९)” 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक-पोलीस-१९१३/प्र.क्र.७२६/पोल-५अ,दिनांक १८ ऑक्टोबर 2093 सोबतचे 


विवरणपत्र १० : पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, बाभळगाव,लातूर 
अ.क्र. विषय मुदतवाढीसाठी आवश्यक असणारी पदे पदे निर्माण यापूर्वी अस्थाई पदांना 
पदनाम पदसंख्या | केल्याचा शासन | शोवटची मुदतवाढ 
निर्णय क्रमांक व | मिळाल्याचा शासन 
दिनांक निर्णय क्रमांक व 
दिनांक 
q २ 3 8 4 & 
q उपप्राचार्य १ 
२ पोलीस अभियोक्ता १२ 
३ पोलीस निरीक्षक षु 
४ राखीव पोलीस निरीक्षक १ 
५ पोलीस उपनिरीक्षक प 
६ राखीव पोलीस उपनिरीक्षक ७ 
७ सहा.पोळीस उपनिरीक्षक (प्रशिक्षक) २ 
८ सहा.पोलीस उपनिरीक्षक षु 
९ पोलीस हवालदार (प्रशिक्षक) २५ 
१० पोलीस हवालदार ३ 
११ लाईन दफेदार १ 
वर आयुधिक पोलीस हवालदार : शा.निक्र. शा.नि.क्र.टीईएक्स/ 
१३ आयुधिक पोलीस शिपाई २ | टिईएक्त> ०३०९/सीआर-९३५/ 
१४ अस्थाई पोलीस शिपाई चालक g ३२०००/सीआर- | पोल-५अ, 
क पदांना गोत सरगर हर ४८८/पोल-५अ, | दि.७.५.२०१२ 
नन eas कार्यालय अधिक्षक १ डील 121) 
देण्याबाबत प्रमुख लिपीक 
१७ प्रमुख लिपीक १ 
१८ उच्च श्रेणी लघुलेखक १ 
१९ वरिष्ठ श्रेणी लिपीक 4 
२० कनिष्ठ श्रेणी लिपीक & 
२१ वैद्यकीय अधिकारी १ 
२२ परिचारीका १ 
२३ मिश्रक १ 
२४ कक्ष सेवक १ 
२५ वण्रोौपचारक १ 
२६ सफाईंगार १० 
२७ प्रमुख स्वयंपाकी ७ 
२८ सहाय्यक स्वयंपाकी १३ 
२९ भोजनालय सेवक १६ 
३० कार्यालयीन शिपाई ३ 
३१ माळी २ 
२२ शिंपी ३ 
33 मोची ३ 
एकूणपदे अ>ब-क-ड | १६४ 


“२०५५ पोलीस, ००३ शिक्षण व प्रशिक्षण, (००)(०१) पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये (20440023)” 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक-पोलीस-१९१३/प्र.क्र.७२६/पोल-५अ,दिनांक १८ ऑक्टोबर 2093 सोबतचे 


विवरणपत्र ११ : आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग 
अ. पदनाम पूर्वीची अस्थायी पदांची कमी केलेली पदे मुदतवाढ शेवटची 
क्र. संख्या व अपेक्षित मुदतवाढ 
पदे निर्माण केल्याचा असलेल्या मिळाल्याचा 
शा.नि.गृ.वि.क्र. व दिनांक अस्थायी शासन निर्णय 
पदांची संख्या 
१ २ ३ दु & 
३४८ अस्थायी पदे | संख्या | झासन निर्णय संख्या | शासन 
(पोल-५अ) निर्णय 
१ | अतिरिक्त उपआयुक्त | २ । क्र.रापोसे- २ एसआयडी- 
०५/२००१/ प्रक्र- ३२००१/ 
१६२/पोल-१, प्रक्र.३३१/ 
दि.६.१.०६व पोल-५अ, 
क्र.पोमसं/२६ब/४७/ दि.२.६.०७ 
पोलीस दलाची 
पुनर्रचना/पोउअ/७/ 
०१, दि.१९.१.२००६ 
चे वाटप 
२ | सहाय्यक आयुक्‍त ४२ | क्र.एमआयएस- ६ | ae ३६ 
०१८०/२२/पोल-५अ | (अ.स्था.) म.शा.गृह विभाग 
दि.२७.११.८१ शा.नि.क्र.टीईए 
3 | वरिष्ठ गुप्तवार्ता ६७ कळ्या ares १७ (७ en Yo क्स- 
अधिकारी (अ.स्था) ०३०९/सीआर- 
४ | गुप्तवार्ता अधिकारी ५८_ |__----"---_|__--___|_----"--- |__ ५८ २५/ पोल-५अ, 
५ | सहाय्यक गुप्तवार्ता १७९ a | Wess. qo (cad ae १६९ दि.७.५.२०१२ 
अधिकारी (अ.स्था) 
३४८ ३५ ३१३ 
ward पदाची 
संख्या-१३६ 
१ | उप आयुक्त १ | एसआयडी- 3209/ | णि १ 
प्रक्र-३३१/ पोल- 
Gat, दि.२.६.२००७ म.शा.गृह विभाग 
२ | मुख्य गुप्तवार्ता ८३ [et | — शिंग 1७ | ८३ शा.नि.क्र.टीईए 
अधिकारी कक्‍्स- 
गुप्तवार्ता अधिकारी २४ foo" | = fe ०३०९/सीआर- 
सहाय्यक गुप्तवार्ता २० — Was ह्य दिल २० २५/ पोल-५अ, 
अधिकारी दि.७.५.२०१२ 
५ | पोलीस शिपाई चाळक | ०८ Sa Wes a poo | ०८ 
एकूण १३६ १३६ 


“२०५५ पोलीस, १०१ गुन्हा अन्वेषण व दक्षता, (००)(०४) गुप्तवार्ता विभाग (२०५५०४३५)” 
आणि 
“२०५५ पोलीस, ००१ संचालन व प्रशासन, (००)(०१) पोलीस निरीक्षणालय (२०५५००१४)” 


